RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ५९ ] 


सोमवार , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ९८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५. 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक कडोंम . १०१५ / प्र.क्र . १५ / १५ / नवि - २८. - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील (१९४९ चा ५९ वा ) कलम ३ चे पोट-कलम 
( ३) चे खंड ( अ) यांच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे , कल्याण - डोंबिवली शहर महानगरपालिका क्षेत्राच्या सीमांमध्ये फेरफार करण्याच्या 
उद्देशाने उक्त कलम ३ च्या पोट-कलम ( ४ ) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे यामुळे बाधित होण्याचा संभव असणाऱ्या व्यक्तींच्या माहितीसाठी 
खालील अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करीत असून , याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की , महाराष्ट्र शासन सदर मसुदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून 
एक महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर विचारात घेईल . 

२. उक्त मसुद्यात वरील कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीकडून विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई ४०० ६१४ 
यांना प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कडोंम . १०१५ /प्र.क्र . १५ /१५/ नवि -२८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट- कलम ( ३) चे 
खंड ( अ) मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक - अ मध्ये उप -विभाग येथे दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध 
केलेल्या शासन अधिसूचना, क्रमांक कडोंम . १०१५ / प्र.क्र . १५ / १५ / नवि -२८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१५ याद्वारे कल्याण - डोंबिवली शहर महागरपालिका 
क्षेत्राच्या सीमांत फेरफार करण्याचा आणि उक्त महानगरपालिकेच्या बृहत नागरी क्षेत्रातून वगळण्यात आलेल्या स्थानिक क्षेत्राकरिता नगरपालिका 
घटीत करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेच्या अनुषंगाने त्यामध्ये नमूद कालावधीत प्राप्त सर्व हरकती व सूचनांचा शासनाने विचार केला आहे; 

ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेता कल्याण -डोंबिवली शहर 
महानगरपालिका क्षेत्राच्या सीमांत फेरफार करणे आणि उक्त महानगरपालिकेच्या बृहत नागरी क्षेत्रातून वगळण्यात आलेल्या स्थानिक क्षेत्राकरिता 
नगरपालिका घटीत करणे क्रमप्राप्त आहे; 


भाग एक - अ ( म . उ. वि .) - ९८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६, शके १९३७ 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( ३) चे खंड ( अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा व 
त्याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , कल्याण- डोंबिवली शहर महानगरपालिका यांच्याशी सल्लामसलत 
करून व उक्त कलम ३ चे पोट-कलम ( ४ ) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धी केल्यानंतर , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र कल्याण-डोंबिवली शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातून वगळण्यासाठी आणि सदर क्षेत्राकरिता नगरपालिका घटीत करण्यासाठी , 
ज्या बृहत नागरी क्षेत्राकरिता कल्याण- डोंबिवली शहर महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे, अशा बृहत नागरी क्षेत्राच्या सीमांत फेरफार 
करीत आहे. अनुसूची-एकमध्ये विनिर्दिष्ट क्षेत्र वगळल्यानंतर कल्याण- डोंबिवली शहर महानगरपालिकेची सुधारित हद्द अनुसूची-दोनमध्ये विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असेल : 


अनुसूची- एक 
कल्याण - डोंबिवली शहर महानगरपालिकेच्या बृहत नागरी क्षेत्रातून वगळावयाच्या व प्रस्तावित नगरपालिकेचे क्षेत्र म्हणून 

विनिर्दिष्ट करावयाच्या क्षेत्रांचा तपशील 
अ. क्र . महसुली गावाचे नाव 

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातून 
वगळावयाचे व प्रस्तावित नगरपालिकेचे क्षेत्र म्हणून 

विनिर्दिष्ट करावयाचे क्षेत्र 


( ३ ) 


१ 


wova 


घेसर 
हेदुटणे 
उंब्रोली 
भाल 
द्वारली 
माणेरे 
वसार 
आशेळे 
नांदिवली तर्फे अंबरनाथ 
आडिवली ढोकली 
दावडी 
चिंचपाडा 
पिसवली 
गोळीवली 
सोनारपाडा 
माणगांव 
कोळे 
निळजे 
काटई 
उसरघर 
धारिवली 
संदप 
भोपर 
नांदिवली पंचानंद 
आसदे 
सागांव 
देसलपाडा 


संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 
संपूर्ण गावाचे महसुली क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६ , शके १९३७ 


३ 


१ 


२ 


अनुसूची- दोन 
ज्या बृहत नागरी क्षेत्राकरीता कल्याण - डोंबिवली शहर महानगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे , अशा 

बृहत नागरी क्षेत्राची सुधारित हद्द 
उत्तरेस 

उल्हासनगर नदीचा दक्षिणेकडील काठ, भातसा ( काळू ) नदीचा दक्षिणेकडील काठ , 
मौजे -उंबर्डे, कोलीवली, गंधारी , बारावे, अटाळी, अंबिवली तर्फे बाहे, बल्याणी , 

मांडा, टिटवाळा, चोळे , ठाकुर्ली या गावांची उत्तरेकडील हद्द . 
पूर्वेस 

मौजे-टिटवाळाच्या पूर्व व दक्षिण हद्दीने मौजे -मांडाच्या दक्षिण हद्दीपर्यंत , मौजे 
मांडाच्या पूर्व-दक्षिण हद्दीने, मौजे - बल्याणीच्या पूर्व- दक्षिण हद्दीपर्यंत , 
मौजे-उंभीच्या पूर्व हद्दीने मौजे - मोहिलीच्या पूर्व-दक्षिण हद्दीपर्यंत . वालधुनी नदीच्या 
उत्तर काठाने, मौजे-गाळेगांव , मोहने, वडवली या गावांच्या दक्षिणेकडील हद्दी 
तसेच मौजे - शहाडची दक्षिण- पूर्व हद्दीपर्यंत . पुढे मौजे- खडेगोळवली उल्हासनगर 
महानगरपालिकेच्या पश्चिम हद्दीपर्यंत ( मौजे- आशेळे , खडेगोळवली गावांच्या 

हद्दीपर्यंत ) . 
दक्षिणेस 

मौजे - खडेगोळवली, काटेमानिवली या गावांच्या दक्षिण हद्दीने मौजे -तिसगांवच्या 
दक्षिण -पूर्व हद्दीपर्यंत . मौजेतिसगांवच्या पूर्व- दक्षिण व दक्षिण- पश्चिम हद्दीने, मौजे 
नेतिवलीच्या दक्षिण -पूर्व हद्दीपर्यंत . मौजे कचोरेच्या पूर्व- दक्षिण हद्दीने पुढे 
गोळवलीच्या पूर्व-उत्तर हद्दीने पूर्व- दक्षिण हद्दीपर्यंत मौजे गोळवलीच्या पूर्व- दक्षिण 
हद्दीने सोनारपाड्याच्या पूर्व- उत्तर हद्दीपर्यंत , मौजे सोनारपाड्याच्या पूर्व- उत्तर हद्दीने 
पूर्व-दक्षिण हद्दीपर्यंत पुढे सोनारपाड्याच्या दक्षिण हद्दीने कल्याण-शिळ रस्त्याने 
मौजे सागांवच्या दक्षिण हद्दीपर्यंत , पुढे सागांवच्या पश्चिम-दक्षिण हद्दीने मौजे 
ग.बं.पाथर्लीच्या पूर्व- दक्षिण हद्दीपर्यंत . मौजे ग.बं .पाथीची दक्षिण हद्द , पुढे मौजे 
आयरेच्या पूर्व- दक्षिण हद्दीने, मौजे कोपरची दक्षिण हद्द उल्हास नदीच्या पूर्व 

काठापर्यंत . 
पश्चिमेस 

उल्हास नदीच्या पूर्व काठाने, मौजे कोपर, डोंबिवली ( जुनी) ठाकुर्लीच्या पश्चिम 
हद्दीपर्यंत . 


३ 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ. वि . ) - ९८ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 7th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. KDMC. 1015 /C .R . 15 / 15 /UD - 28 . — The following draft of Notification , which the Govern 
ment of Maharashtra proposes to issue, in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub 
section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act (LIX of 1949 ), with a view 
to alter the limits of the Municipal Corporation of the City of Kalyan - Dombivali, is hereby pub 
lished , as required by sub - section ( 4 ) of said section 3 , for the information of all persons likely to 
be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration 
by the Government of Maharashtra , after expiry of a period of thirty days from the date of its 
publications in the Maharashtra Government Gazette . 


2 . Any objections and suggestions which may be received by the Divisional Commissioner, 
Konkan Division , Konkan Bhavan , NaviMumbai 400 614 , from any person with respect to the said 
draft within the aforesaid period , will be considered by the Government. 


DRAFT NOTIFICATION 
No . KDMC . 1015 /C .R . 15 / 15 /UD -28. — Whereas, by the Government Notification , Urban 
Development Department, No . KDMC - 1015 / C . R . 15 / 15 /UD - 28 , dated the 7th September 2015 
published in the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary Part - I - A Central Sub 
Division , dated the 7th September 2015 , the Government of Maharashtra had announced its 
intention to issue a notification in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 3 ) 
of section 3 of the Maharashtra Municipal Corporations Act , with a view to alter the limits of the 
Municipal Corporation of the City of Kalyan -Dombivali and to constitute a Municipal Council for 
the local area excluded from the larger urban area of the said Municipal Corporation ; 


rea 


are 


And whereas , the objections and suggestions received pursuant to the said notification within 
the period mentioned therein have been considered by the Government ; 


And whereas , having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , it is expedient to alter the limits of the Municipal Corporation of the City of 
Kalyan -Dombivali and to constitute a Municipal Council for the local area excluded from the 
larger urban area of the said Municipal Corporation . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 3 ) of section 3 
of the Maharashtra Municipal Corporations Act, and of all other powers enabling it in that behalf , 
the Government of Maharashtra , after consultation with the Municipal Corporation of the City of 
Kalyan -Dombivali and after previous publication as required by sub -section (4 ) of the said section 
3 , hereby, alters the limits of the larger urban area for which the Municipal Corporation of the 
City of Kalyan -Dombivali has been constituted , so as to exclude therefrom the areas specified in 
Schedule - I appended hereto and to constitute a Municipal Council for the said area . The 
revised boundaries of the Municipal Corporation of the City of Kalyan - Dombivali after exclusion 
of the area specified in Schedule - I, shall be such as specified in Schedule - II appended hereto . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६ , शके १९३७ 


Schedule I 


The description of area to be excluded from the larger urban area of the Municipal 
Corporation of the City of Kalyan -Dombivali and to be specified as an area of the proposed 
Municipal Council. 


Sr.No . Name of the Revenue Village 


Area of the villages to be excluded from area of the 
Kalyan -Dombivali Municipal Corporation and to 
be specified as an area of the proposed 
Municipal Council. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 Ghesar 
2 Hedutane 
3 Umbroli 


4 Bhal 
5 Dwarli 


Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 


6 Manere 


7 Vasar 


8 Ashele 


Entire area of revenue village 


9 Nandivali Turf Ambernath 
10 Advali -Dhokali 
11 Davadi 
12 Chinchpada 
13 Pisvali 
14 Golivli 
15 Sonarpada 
16 Mangaon 
17 Kole 


Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 


Entire area of revenue village 


are : 


evenu 


Entire area of revenue village 


Entire area of revenue village 


18 Nilaje 
19 Katai 
20 Usarghar 
21 Gharivali 
22 Sandap 
23 Bhopar 
24 Nandivali-Panchanand 


Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 


area 


venu 


Entire area of revenue village 


Entire area of revenue village 


25 Asade 


26 Sagaon 


Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 
Entire area of revenue village 


27 Deslepada 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , सप्टेंबर ७, २०१५ / भाद्रपद १६ , शके १९३७ 


Schedule II 


The revised boundaries of the larger urban area for which the Municipal 
Corporation for the City of Kalyan -Dombivali has been constituted . 


1 North 


Southern bank of Ulhas River and southern bank of Bhatsa (Kalu ) river , along 
with the northern boundaries of villages Umbarade , Kalivli, Ghandhare , Barave , 
Atali, Ambivli Turf Barhe, Balyani, Manda , Titwala , Chole , Thakurli . 


2 East 


Along the eastern and southern boundaries of villages Titwala upto the 
southern boundary of village Manda and along the eastern - southern of village 
Manda upto the eastern - southern boundary of village Balyani. 


Along the eastern boundary of village Umbarni upto the eastern - southern 

oundary of village Mohili. Along the northern bank of Valdhuni river, 
southern boundary of village Galegaon , Mohone, Vadavli upto the 
southern -eastern boundary of village Shahad and upto the southern boundary 
of Ulhasnagar Municipal Corporation ( along the boundaries of village Ashele , 
Khadegolivli). 


3 


South 


Along the southern boundaries of village Khadegolivli , Katemanivli upto the 
southern - eastern boundary of village Tisgaon . Along the eastern - southern and 
southern -western boundary of village Tisgaon upto the southern - eastern 
boundary of village Netivli . 
Along the eastern -southern and southern -western boundary of village Kachore , 
Area acquired by M . I. D . C . along the northern aside of village Aasade and 
western boundary of village Sagaon . Along the southern boundary of village 
G . B . Patharli , eastern - southern boundary of village Ayare , southern boundary 
of village Kopar towards the bank of Ulhas River . 


4 West 


Along the eastern bank of Ulhas River towards western boundaries of village 
Kopar , Dombivli (Old ) and Thakurli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


